श्री. यशवंत बाळासाहेब गावडे, सहाय्यक विद्युत 
निरीक्षक यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : परिवी-२०२३/प्र.क्र. ३८/ऊर्जा-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- १. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. जीएबी-२००७/प्र.क्र.२४२/सेवा-२, दि. १६.०४.२००८. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग-परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, दि. २९.०२.२०१६ व दि. २२.०६.२०२१. 
३. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुविनि/का-२/मु.लि./४१८/२०२२, दि. २०.०३.२०२३. 


प्रस्तावना :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये श्री. Ueda बाळासाहेब गावडे, 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार म्हणून उप अभियंता (विद्युत)/ 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक (वेतनसंरचना रु. ८०००-२७५-१३५००) या पदावर सरळसेवेने दोन वर्षाच्या परिवीक्षाधीन 
कालावधीकरिता नियुक्‍ती करण्यात आलेली होती. 
२. श्री. यशवंत बा. गावडे, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक यांनी सदर पदावर कार्यरत असताना त्यांना लाचलुचपत 
प्रतिबंधक विभागाने दि. १३.०४.२०११ रोजी अटक करून त्यांच्या विरूध्द वागळे इस्टेट पोलिस स्टेशन, ठाणे येथे 
गुन्हा दाखल केला होता. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २१.०४.२०११ रोजीच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम-४ (२) (अ) अन्वये त्यांना अटकेच्या दिनांकापासून निलंबित 
करण्यात आले असल्यामुळे तसेच त्यांच्या प्रकरणी न्यायालयीन प्रकरण/ विभागीय चौकशीचे प्रकरण चालू 
असल्यामुळे त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात आला नव्हता. तद्नंतर विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून 
त्यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्यात आले. सदरची अनियमितता त्यांच्या परिवीक्षाधीन कालावधीतील 
नसल्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार श्री. गावडे यांचा 
परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन आदेश :- 

ऊर्जा विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणखाळीळल सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) या पदावर नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचा परिवीक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबतचा प्रस्ताव उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ येथील 
पत्रान्वये मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी शासनास सादर केला आहे. पायाभूत शिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या 
व शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिवीक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या खालील अधिकाऱ्याचा 
परिवीक्षाधीन कालावधी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र. ५ येथे नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्र. ६ येथे नमूद करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः परिवी-२०२३/प्र.क्र. ३८/ऊर्जा-१ 


अ. नाव व पदनाम विभागातील परिवीक्षाधीन परिवीक्षाधीन पदावरील सेवा 
क्र रूजू दिनांक | कालावधीपुढे | कालावधी समाप्त | नियमितपणे चालू 
ढकलण्याचे कारण | केल्याचा दिनांक | ठेवण्याचा दिनांक 
| 9 | र 2 & ८1 § 
षि श्री. UWA बाळासाहेब गावडे, | ०७.०५.२००८ निरंक ०६.०५.२०१० ०७.०५.२०१० 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक 


२. श्री. यडावंत गावडे यांच्या शिस्तभंगविषयक किंवा फौजदारी किंवा विभागीय चौकशी किंवा न्यायालयीन 
कारवाईवर परिवीक्षाधीन कालावधी संपविण्याच्या आदेशाचा परिणाम होणार नाही. 
3. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, श्री. गावडे यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. तसेच त्यांना अनुज्ञेय 
वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. 
४. सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग-परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, दि. २९.०२.२०१६ व 
दि.२२.०६.२०२१ मधील तरतूदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग-परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/कार्या-८, 
दि.२५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
५. हा झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२०२१७५७३९९९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRADIP DATTATRAY| tanec errr 


5.4.20=148 1 66d6ba6b6b7506a6c02726418297ae7252d677 0d6eedaGfcf82676c5 
9९७5, postalCode=400032, st=Maharasht 


serialNumber=70ABSB7CODEE32FCEES4C2D940368CB9D34A7AEDC3404176B7D 
9B0082921CFFO, cn=PRADIP DATTATRAY BHINTADE 
Date: 2024.02.02 17:57:38 +05'30' 


(प्रदिप भिंताडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 

प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनि. विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

उप सचिव (ऊर्जा-१) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा, काम. व खनि. विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) ७, महाराष्ट्र/ नागपूर 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा व अनुज्ञेयता), 2, महाराष्ट्र/ नागपूर 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, 
रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पू), मुंबई-(७१. 

७. अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षक मंडळ मुंबई/नागपूर/छ. संभाजीनगर/पुणे. 

८. श्री. यशवंत बाळासाहेब गावडे, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक (द्वारा- मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई.) 

९. निवड नस्ती (ऊर्जा-१. 


Cc tv A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


